जिल्हा आरोग्य अधिकारी (गट-अ), 
जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग या अस्थायी 
पदास मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२१/प्र.क्र.१७८/आरोग्य-४, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख :- २४ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा झासन निर्णय क्रमांक : अपदे-२०१९/प्र.क्र.१६१/आरोग्य-४, 
दि.१०.१०.२०१९. 
२) वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५.०२.२०२१. 
३) वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०.०८.२०२१. 
४) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्रजा.क्र.मवैआसे/संआसे.टे-६/नं.क्र.१६६/जिआअ 
/अस्थाई पदे/१३९६/कक्ष-१/२०२०, दि.२८.०४.२०२१. 
शासन निर्णय :- 


जिल्हा आरोग्य अधिकारी (गट-आ), जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग या अस्थायी पदास खालील अटींच्या 
अधीन राहून दि. १.०३.२०२१ ते दि. २८.०२.२०२२ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे :- 


१) उपरोक्त पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या कारणासाठी पद मंजूर केले आहे त्या 
अटी व Ba पालन करण्यात आले आहे. 


२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५.०२.२०२१. व 
क्र:पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०.०८.२०२१ नुसार विहित करण्यात आलेल्या अटी व 
शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे 
कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध उच्चस्तरीय समितीकडून अंतिमत: मान्य करून 
घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 


३) विहित मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास, अस्थायी पदास त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे संबंधीत अधिकारी यांच्या वेतन व भत्त्याचा प्रश्न 
निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांची राहील. 


2. 


सदर अस्थायी पदांचे वेतन पुढील लेखाश्रीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावे आणि हा खर्च सन 2029- 


२०२२ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


लेखाशिर्ष 


१ 


मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा-विषम चिकित्सा, ११०-रूग्णालये व दवाखाने, ११०-७ पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना-राज्य योजनाअंतर्गत योजना, (०६)(०१)-मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर 


शासकीय रूग्णालये व दवाखाने (२२१० ०३६२)” 


४. 


हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या क्र: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५.०२.२०२१. व 


क्रःपदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०.०८.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये, प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु . 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२२१५०१०५८६१७ असा आहे. हा areal डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
° Digitally signed by 
P la d । p M Pradip M Balkavde 
Date: 2021.09.24 
Balkavde 33.3037 105'30 
(प्र.मो.बळकवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 
. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्‍ताळय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

. संचालक, आरोग्य सेवा-२, पुणे. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 

. सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (लेखा व लेखापरिक्षा), पुणे. 

. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, सिंधुदुर्ग. 

९. 


जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग. 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग. 


११.सर्व संबंधीत रुग्णालये व कार्यालय (उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर यांचेमार्फत) 

१२. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

१३.अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, (सेवा-१/सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प), 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


